कॉर्नेल युनिर्व्हसिटी न्यु यॉर्क (यु.एस.ए) यांच्या 
सहकार्याने राज्यामध्ये बिझनेस अँक्सलरेटर / 
इनक्युबेशन सेंटर स्थापन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. एमओयु-२०१९ / प्र.क्र.१५२/ उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे राज्यात 
Business Accelerator/ Incubation Centre स्थापन करण्यासंबंधीचा कॉर्नेल युनिर्व्हसिटी, न्यू 
यॉर्क (यु.एस.ए.) सोबतचा Master Service Agreement व XED (Asia partner of Cornell) 
सोबतचा Services Agreement या दोन सामंजस्य करारास विधी व न्याय विभागाची मान्यता 
घेण्यात आली आहे. सदर सामंजस्य करारांच्याअनुषंगाने सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
संपन्न दिनांक १३/०९/२०१९ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासनावर पडणाऱ्या आर्थिक 
भारासंबंधी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


१. सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १३/०९/२०१९ रोजी संपन्न बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार, कॉर्नेल युनिर्व्हसिटी, न्यू यॉर्क ( यु.एस.ए.) सोबतच्या Master Service Agreement 
व XED (Asia partner of Cornell) सोबतच्या Services Agreement या दोन सामंजस्य 
कराराच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने करावयाचा रुपये ७ कोटी (अक्षरी रु. सात कोटी) इतका 
खर्च प्रथम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचेकडून करण्यास व त्यानंतर त्याची प्रतिपूर्ती 
नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्षातून तसेच प्रचलित योजनांमधून करण्यास शासन Bear मान्यता देत 
आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in 
येथे उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९१८१४२०२१२९१० आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sanjay Shamkant 7-7 पालन 


A,20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609f4 1 f2d36b0ec57da4c7 1f1% 


£08230. 


De g a 0 n ka r cat 80 crs sham peters ate 41084cc34f6683553d21 
(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एमओयु-२०१९/प्र.क्र.१५२/ उद्योग-२ 


२. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


६. मा. मंत्री, (सामाजिक न्याय/ आदिवासी विकास /कौशल्य विकास/उच्च व तंत्र शिक्षण) 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


७. मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय/ आदिवासी विकास /कौडल्य विकास/उच्च व तंत्र शिक्षण) 


यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. विरोधी पक्षनेते ,महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 


सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


९. मा. विरोधी पक्षनेते ,महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 


सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१०. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


११. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 


मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 


१३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन, मंत्रालय, मुंबई. 


१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई. 
१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर 


१६. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 


१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 
१८. निवडनस्ती (उद्योग-२) 
१९. विषय नस्ती (उद्योग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


